साल्झबर्गची अॅना 


लेखिका व चित्रे: अनिता लोबल 


CREST 


साल्झबर्गची अॅना 


मराठी अनुवादः सुशील मेन्सन 


अॅना ही एक गरीब तरुण मुलगी होती . तिला सुंदर सुंदर 
पोशाख शिवायला आणि भरतकाम करायला आवडत असे . 
तिला आपल्या आई आणि बहिणीसाठी सुंदर एप्रन तसेच 
वडील आणि भावासाठी सुंदर शर्ट शिवण्याव्यतिरिक्त आणखी 
दुसरे काम करायला आवडत नसे . 
__ पण एकदा शहरातील श्रीमंत स्त्रियांनी अॅनाच्या 
कौशल्याविषयी ऐकले. त्यांनी अॅनाला भरपूर पैसे देऊ केले 
आणि त्यांच्या अपेक्षेनुसारच पोशाख शिवायची अट घातली. 
अॅना दिवसरात्र अथक काम करू लागली. यामुळे अॅनाच्या 
घरात सुबत्ता आली. पण तिच्या आयुष्यातील आनंद मात्र 
हरवला . 


Educernevaavoriter 


ऑस्ट्रिया देशातील साल्झबर्ग नावाच्या शहरात अॅना नावाची 
एक गरीब मुलगी राहात असे. तिला सुंदर सुंदर पोशाख 
शिवायला आणि भरतकाम करायला आवडत असे. 


हिवाळ्यात हिमवर्षाव सुरू झाला आणि खिडक्यांवर बर्फ जमा 
झाला की अॅना आपल्या आईच्या आणि बहिणीच्या पोशाखांवर 
तसेच वडिलांच्या आणि भावाच्या पोशाखांवर गडद रंगीत फुलांची 
आणि पानांची नक्षी शिवत असे . 


उन्हाळ्याच्या दिवसांत अॅना आपल्या बागेत 
शिवणकाम करत बसे. तेव्हा तिची मित्रमंडळी आणि 
शेजारीपाजारी मुद्दाम थांबून तिने शिवलेल्या पोशाखांची 
प्रशंसा करत . 


एके दिवशी सरदाराची पत्नी आपल्या बग्गीतून तिथे आली. 
" तू माझ्यासाठी पोशाख शिवशील का ?" तिने अॅनाला विचारले . 

ॲनाच्या वडिलांनी सरदाराच्या पत्नीला झुकून अभिवादन केले . 

अॅनाची आई म्हणाली , “ नक्कीच बाईसाहेब, आमची मुलगी 
तुमच्यासाठी सुंदर पोशाख शिवून देईल. " 


मग शिलेदाराच्या पत्नीने अॅनाच्या शिवणकौशल्याबद्दल ऐकले 
आणि तीसुद्धा पोशाख शिवून घेण्यासाठी आली. 

नंतर उमरावाची पत्नी आली, त्यामागोमाग एका मोठ्या 
व्यापाऱ्याची पत्नी आणि मुली आल्या . 

या सगळ्या स्त्रियांनी अॅनाला त्यांचे पोशाख शिवून 
देण्यासाठी भरपूर पैसे दिले. 

" तुमचे खूप खूप आभार ,” अॅनाचे आईवडील त्यांना म्हणाले . 
त्यांना अॅनाविषयी गर्व वाटू लागला. 

त्यांनी शेजाऱ्यांकडे अॅनाविषयी बढाया मारायला सुरुवात 
केली, “ लवकरच अॅना साल्झबर्गच्या सगळ्या श्रीमंत स्त्रियांसाठी 
सुंदर सुंदर पोशाख शिवणार आहे! " 


त्या सर्व स्त्रियांचे पोशाख शिवून तयार झाले. पोशाख अंगावर 
चढवून स्त्रिया बागेत फिरायला गेल्या . 

सरदाराच्या पत्नीने शिलेदाराच्या पत्नीला पाहिले आणि तिचा 
जळफळाट झाला. तिच्या मनात आले, “शिलेदाराच्या पत्नीच्या 
पोशाखावर माझ्या पोशाखापेक्षा जास्त फुलं ! ” 

उमरावाच्या पत्नीला व्यापाऱ्याच्या पत्नी आणि मुलींच्या 
पोशाखांवर जास्त नक्षी दिसली. 


सरदाराच्या पत्नीच्या पोशाखावर जास्त झालर पाहून 
व्यापाऱ्याच्या पत्नीच्या कपाळावर आठ्या पडल्या . 

शिलेदाराच्या पत्नीला इतर सर्वांचे पोशाख आपल्या पोशाखापेक्षा 
सरस आहेत , असे वाटू लागले . 
सर्व स्त्रियांना एकमेकींचा मत्सर वाटू लागला . 


सर्व स्त्रिया आपापल्या पोशाखावर नाराज झाल्या . त्या पुन्हा 
अॅनाकडे परतल्या. 

सरदाराची पत्नी म्हणाली , “ मी तुला शिलेदाराच्या पत्नीपेक्षा 
जास्त पैसे देते . तू माझ्या पोशाखावर जास्त फुलं आणि झालर 


लाव . " 


उमरावाची पत्नी म्हणाली, “ मी तुला व्यापाऱ्याच्या पत्नीपेक्षा 
दुप्पट पैसे देते . तू माझ्या पोशाखावर जास्त नक्षी काढ.” 

शिलेदाराची पत्नी म्हणाली, “ मी तुला बाकीच्या स्त्रियांपेक्षा 
तिप्पट पैसे देते . तू माझ्या पोशाखावर जास्त चांदण्या लाव. " 

“ माझ्या पतीने दिलेले हे सारे पैसे घेऊन टाक ,” व्यापाऱ्याची 
पत्नी म्हणाली , “ आणि मला याच्यापेक्षा सुंदर पोशाख बनव . 
त्यावर खूप फुलं , झालर आणि चांदण्या असतील." 
" आम्हालासुद्धा!” व्यापाऱ्याच्या मुली एका सुरात म्हणाल्या . 

अॅनाच्या आईबाबांनी सर्व स्त्रियांना वाकून अभिवादन केले आणि 
त्यांना म्हणाले , “ का नाही , बाईसाहेब ! अॅना तुम्हा सगळ्यांसाठी 
याच्यापेक्षा सुंदर पोशाख शिवून देईल " 


" अगं आई, सरदाराच्या पत्नीच्या पोशाखावर फुलं शिवत 
बसण्यातच माझा निम्मा दिवस जाईल . मग मी तुझ्यासाठी एप्रन 
कधी शिवू? ” अॅना शांतपणे म्हणाली . 
" मला नव्या एप्रनची गरज नाही अॅना,” आई हसत म्हणाली . 
" बाबा , माझा उरलेला निम्मा दिवस उमरावाच्या पत्नीच्या 
पोशाखावर फुलं आणि चांदण्या शिवण्यात निघून जाईल. मग 
तुम्हाला नवा शर्ट कधी शिवू?" अॅनाने विचारले. 
__ “ठिकाय बेटा,” बाबा म्हणाले . 

मग आईबाबा दोघे त्या धनिक स्त्रियांनी दिलेले पैसे मोजण्यात 
गर्क झाले . 

पण अॅनाची भावंडे मात्र हिरमुसली. अॅनाला आपल्यासाठी सुंदर 
पोशाख शिवायला आता वेळ मिळणार नाही , हे त्यांना कळून 
चुकले. 


अॅनाने भरपूर मेहनत घेऊनही त्या धनिक स्त्रियांचे समाधान 
झाले नाही. 
" आणखी फुलं हवीत यावर ,” सरदाराची पत्नी ओरडली . 
" आणखी नक्षी हवी यावर ,” उमरावाची पत्नी म्हणाली. 
" आणखी चांदण्या हव्यात यावर ,” शिलेदाराची पत्नी म्हणाली . 
" आणखी झालर हवी यावर ,” व्यापाऱ्याची पत्नी म्हणाली. 
“ आणखी बटणं हवीत यावर ,” मुली किंचाळल्या . 
“ पण बाईसाहेब , आधीच खूप भरतकाम केलंय मी तुमच्या 
पोशाखांवर . आणखी केलं तर पोशाख जड होतील आणि सुंदरसुद्धा 
दिसणार नाहीत,” अॅनाने त्यांना समजावले . 
पण त्या स्त्रिया तिचे काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हत्या. 
" मला पाहिजे तसं शिवून दे, ” सगळ्या तिच्यावर ओरडून 
आपापल्या बग्गीत बसून निघून गेल्या . 


एके दिवशी अॅनाला राजवाड्यातून बोलावणे आले . 
राणी खुशीत बोलू लागली, “माझा राजपुत्र मुलगा परदेशातले दौरे 
आटपून परततोय . त्यावेळी मला घालायला सुंदर पोशाख हवाय . हा 
पोशाख तलम रेशमी कापडाचा असेल , त्यावर भरपूर नक्षी असेल, 
फुलं असतील , चांदण्या असतील , झालर असतील. तो जगातला 
सगळ्यात सुंदर पोशाख असेल. ” 
सर्वांनी माना झुकवून राणीला अभिवादन केले. 


“ अॅना राणीसाठी नवा पोशाख बनवतेय ,” तिची आई 
शेजारीपाजारी सांगू लागली . 

" मला पूर्वीसारखी मजा येत नाहीए शिवणकामात ,” उसासा 
टाकत अॅना तिच्या भावंडांना म्हणाली. ती खूप दमून गेली होती . 
पण भरपूर फुलं , नक्षी, चांदण्या शिवायचे काम बाकी होते. 
तिच्या बोटांना इजा झाली होती . पण तिला बटणं आणि झालर 
लावायचे काम लवकर उरकायचे होते. तिचे डोळे दुखू लागले 
होते . पण राणीचा पोशाख शिवून पूर्ण करणे महत्त्वाचे होते . तिची 
भावंडे तिला मदत करायचा प्रयत्न करू लागली . पण तेवढे पुरेसे 
नव्हते. 


अॅना काम करता करताच झोपी जाऊ लागली. मग एखादे बटण 
हरवू लागले , एखादे फूल किंवा चांदणी शिवायला ती विसरू 
लागली. 

“बघा तरी माझ्या छकुलीकडे. मला राणीचा पोशाख बनवता 
आला असता तर किती बरं झालं असतं . पण माझ्याकडे 
अॅनासारखं कौशल्य नाही ,” अॅनाची आई बाबांकडे कुजबुजली. 

अॅनाला स्वप्न पडले. त्यात धनिक स्त्रिया मोठमोठ्याने ओरडत 
होत्या . 
" आणखी! आणखी! " 
" लवकर ! लवकर ! " 
“ अजून ! अजून !” 


त्या रात्री राजपुत्र परदेशी दौऱ्यावरून परतणार होता . सर्व 
लोक राजवाड्याच्या आवारात त्याची वाट पाहात उभे होते . 
राणी आणि इतर स्त्रियांनी त्यांचे नवे पोशाख परिधान केले . 
ते उन्हाळ्याचे दिवस होते आणि त्यांचे पोशाखही जड होते . 
इतक्यात, दूरवरून घोड्यांच्या टापांचा आवाज ऐकू येऊ 
लागला. 


अधीर होऊन राणी राजवाड्याच्या दाराकडे धावली . 
" माझा लाडका मुलगा आला वाटतं ,” ती आनंदाने ओरडली. 
पण त्याचवेळी तिच्या नव्या पोशाखाची शिलाई फाटू 
लागली . 
_ जमलेल्या स्त्रिया फिदीफिदी हसू लागल्या . हळूहळू शिलाई 
फाटून राणीचा पोशाख गळून खाली पडला. 


आता स्त्रिया मोठमोठ्याने हसू लागल्या . अचानक , त्या 
स्त्रियांच्या पोशाखांची शिवणसुद्धा फाटू लागली. 

कुणाच्या पोशाखावरची फुलं , कुणाच्या पोशाखावरच्या 
चांदण्या, झालर शिवण उसवल्यामुळे निखळून खाली पडू 
लागल्या . 

सरदाराची पत्नी शिलेदाराच्या पत्नीच्या पोशाखाकडे बघून 
हसू लागली. पण तिचा पोशाखदेखील फाटू लागला . 

उमरावाची पत्नी व्यापाऱ्याच्या पत्नीकडे बघून हसू लागली. 
व्यापाऱ्याच्या पत्नीने आपल्या हसणाऱ्या मुलींना फटकारले . 
मग त्या मुलींच्या पोशाखावरील बटणंसुद्धा निखळून खाली 
पडू लागली. काहीच क्षणांतच, त्या स्त्रियांचे पोशाखही खाली 
गळून पडले . 

राणी संतापली आणि तिने अॅनाला फाशी देण्याचा आदेश 
दिला . पण तेवढ्यातच घोड्यावर स्वार झालेला राजपुत्र 
राजवाड्याच्या आवारात दाखल झाला . 


गोंधळलेल्या अवस्थेत , राजपुत्राने अॅना, राणी आणि इतर स्त्रियांकडे पाहिले. 
" काय पोरखेळ आहे हा ? मी दौऱ्यावर गेल्यावर तुमचे पोशाखांचे रितीरिवाज 
बदलले की काय? तुम्ही ही अंतर्वस्त्रं घालून का उभ्या आहात इथे? आणि या सुंदर 
मुलीने तुमचा काय अपराध केलाय?” राजपुत्राने प्रश्नांची सरबत्ती केली. 

"हिनेच आमचे पोशाख शिवलेयत . पण शिवण उसवून ते फाटले आणि खाली 
गळून पडले,” राणी म्हणाली. 
"तिला फासावर लटकवा,” सर्व स्त्रिया एकसुरात ओरडल्या . 
" आई, बस करा हा तमाशा. काय झालं ते नीट सांगा,” राजपुत्र म्हणाला. 
राणी काही बोलणार एवढ्यातच स्त्रिया पुन्हा ओरडू लागल्या , "तिला फासावर 
लटकवा. तिला शिक्षा मिळालीच पाहिजे. तिच्यामुळेच आमचे पोशाख फाटले. " 

“ पण मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं की पोशाख खूप जड होतील . आणि 
तुमचे पोशाख शिवून -शिवून मी खूप दमले होते,” अॅना काकुळतीला येऊन म्हणाली . 

राजपुत्र सारे काही समजून चुकला. संतापून त्याने स्त्रियांना खडसावले, “मूर्ख 
स्त्रियांनो , तुम्ही स्वत: चे पोशाख स्वत: च शिवायला कधी शिकणार ? ” 

मग तो राणीकडे वळून म्हणाला , “ आई, तू हिला फासावर लटकवायचा आदेश 
मागे घेतला नाहीस तर मीच तिची सुटका करेन आणि तिच्याशी लग्न करेन . 
आम्ही इथून दूर कुठेतरी जाऊ , कधीही न परतण्यासाठी! ” 
राणी खूप अस्वस्थ झाली. 


KED 


अॅनाला राजपुत्र खूप आवडला. 
ती शांतपणे म्हणाली , “ मला फाशीवर लटकवू नका राणीसरकार . 
मला दूरदेशीही घेऊन जाऊ नका राजपुत्रा . मी तुझ्याशी लग्न 
करायला आनंदाने तयार आहे. पण आपण इथेच राहिलो तर मी 
साल्झबर्गमधल्या सगळ्या स्त्रियांना त्यांचे स्वत : चे पोशाख शिवायला 
शिकवेन . " 

राणीला ही कल्पना आवडली. ती अॅनाला म्हणाली, “ आम्ही तुला 
फाशी देणार नाही. आम्हाला तुझी खूप गरज आहे. " 

मग राणी स्त्रियांना म्हणाली , “ साल्झबर्गच्या साऱ्या स्त्रियांनी 
ताबडतोब शिवणकाम शिकून घ्यावं , असा आदेश मी देते . कुणी 
वेळेवर आपला पोशाख शिवला नाही तर त्या स्त्रीला राजदरबारातील 
सोहळ्यात प्रवेश दिला जाणार नाही ." 
मग राजपुत्राने अॅनाचे बांधलेले हात मुक्त केले . 


स्त्रियांनी थोडी कुरकुर केली. पण त्यांना राणीचा आदेश मोडणे शक्य 
नव्हते. शिवणकाम शिकताना त्यांच्या बोटांना अनेकदा सुई टोचली , 
इजा झाली. पण तरीही त्यांना स्वत : चा पोशाख शिवणे भाग पडले . 


24TARPHOT 


सर्व स्त्रियांनी राजपुत्र आणि अॅना यांच्या शाही विवाह 
सोहोळ्यात स्वत : शिवलेले नवे पोशाख परिधान केले . 


त्यांना स्वत : शिवलेले पोशाख घालण्याचा आनंद काही औरच 
वाटला . आपले पोशाख आपल्यावर सुंदर दिसत आहेत , याचे 
त्यांना समाधान मिळाले . 


“ एवढी सुंदर सुंदर फुलं कशी काढलीस? " सरदाराच्या 
पत्नीने शिलेदाराच्या पत्नीला विचारले . 

" या पातळ झालर कशा शिवायच्या पोशाखावर ? " 
शिलेदाराच्या पत्नीने उमरावाच्या पत्नीला विचारले . 

“याआधी तू इतकी सुंदर दिसली नाहीस कधी! ” 
उमरावाची पत्नी व्यापाऱ्याच्या पत्नीला म्हणाली . 

" आमचे पोशाख आम्ही स्वत : च शिवलेयत, " 
व्यापाऱ्याच्या मुली म्हणाल्या . 


त्यानंतर अॅना, राजपुत्र आणि साल्झबर्गमधील 
प्रत्येकजण आनंदात राहू लागला. 


समाप्त 


